महाराष्ट्र शासन 
क्र. संकीर्ण1-२०१८/प्र.क्र.६/ कराधान-३ 
वित्त विभाग, 
मंत्रालय मुख्य इमारत, 
५वामजला, बजेट हॉल, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - ३१ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- (१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही २००४/ प्रक्र. १५/४/१२ 
दि. २५/०५/२००६ 
(२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. पीओडी १००७/ प्रक्र ९/ १८(र.व का.) 
दि. १४/११/२०१३ 
(३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१२/ प्रक्र. ५४/ १८ (र. व का.) 
दि. ११/०८/२०१४ 
(४) वित्त विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.०५६/कराधान-३,दि. ०७/०३/२०१८ 


कार्यालयीन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमातील 
कलम ९(२) नुसार प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख त्या कार्यालयाशी संबंधित सर्व बाबींवर 
अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने त्या सादर करण्यासाठी शक्यतो अधिका-यांचे तीन स्तर निर्धारित करील 
अशी तरतूद आहे. 


त्याअनुषंगाने कराधान-०१, कराधान- ०२ आणि कराधान- ०३ कार्यासनाशी संबंधित विषयाच्या बाबतीत 
सोबतच्या विवरणपत्र दर्शविल्याप्रमाणे निर्णय घेण्यासाठी सादरीकरणाचे स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. 
तथापि, वरिष्ठ अधिका-याचे निर्देश असल्यास किंवा काही अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास 
प्रकरणपरत्वे योग्य तो बदल करण्यात येईल. तसेच धोरणात्मक बाबींच्या प्रकरणात दिनांक ११ ऑगस्ट, 
२०१४ च्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार तीनपेक्षा अधिक स्तर असतील. 

सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११२३११६३३३४६८०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Mandar Ashok 
Kelkar 
(मंदार केळकर) 
उप सचिव, वित्त विभाग 
(१) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 
Q) उपसचिव (प्रशासन),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(३) अवर सचिव (प्रशा-०२), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(४ निवडनस्ती कराधान-०१/ 02/03. 


कार्यालयीन Aa क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.०६/कराधान-३, दिनांक 39/92/2029 सोबतचे विवरणपत्र. 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ९(२) अनुसार कार्यासनाशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय होण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे 
सादर करण्याबाबत अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर निश्चित करणे. 


अ.क्र कराधान-१ सादरीकरणाचे तीन स्तर अंतिम निर्णय | आदेशा निर्गमित 
कार्यासनात हाताळले जाणारे विषय घेण्यास सक्षम | करण्यास सक्षम 

प्राधिकारी प्राधिकारी 

प्रथम द्वितीय तृतीय 
णि . ।वस्तूव सेवा कर अधिनियम, २०१७, केंद्रीय विक्रोकर अधिनियम, १९५६, कार्यकंत्राट कर | का. अ./ | उप सचिव प्र.स./ मा.मंत्री उप सचिव 
अधिनियम, १९८९, भाडेकरार कर अधिनियम, १९८५, मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ | स.क.अ. | (कराधान) अ.मु.स. (वित्त) (कराधान) 

या अधिनियमांचे तसेच या अधिनियमांखाळीळ नियमांचे सुधारणांचे प्रस्ताव. (वित्त) 
२. ।वर१मध्ये उल्लेख केलेल्या अधिनियमाखालील आणि त्यांचे संबंधीत असलेल्या का. अ./ । उपसचिव प्र.स./ मा.मंत्री उप सचिव 
नियमाखालील निर्गमित करावयाच्या अधिसूचना. स.क.अ. | (कराधान) | अमु.स. (वित्त) (कराधान) 

(वित्त) 
३. | atte अधिनियमाखालील कराची थकबाकी संबंधीचे सांख्यिकी quale गोळा करणे का. अ./ | उपसचिव प्र.स./ अ.मु.स. उप सचिव 
आणि त्याचे संकलन करणे व ही माहिती पुरविणे. स.क.अ. | (कराधान) अ.मु.स. (वित्त) (कराधान) 

(वित्त) 
शि वरील अधिनियम व त्याखालील नियम अद्यावत करुन त्याचे मुद्रण करुन घेणे. का. अ./ | उपसचिव प्र.स./ अ.मु.स. उप सचिव 
स.क.अ. । (कराधान) अ.मु.स. (वित्त) (कराधान) 

(वित्त) 
५. ।परिषदा बैठका आणि पश्चिम क्षेत्रिय वस्तू व सेवाकर विषयक समिती इत्यादी. का. अ./ | उपसचिव प्र.स./ मा.मंत्री उप सचिव 
स.क.अ. । (कराधान) अ.मु.स. (वित्त) (कराधान) 

(वित्त) 
६. ।सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसंबंधीची प्रकरणे. का. अ./ | उपसचिव प्र.स./ मा.मंत्री उप सचिव 
स.क.अ. । (कराधान) अ.मु.स. (वित्त) (कराधान) 

(वित्त) 
षत आपले सरकार / ?.७.?०॥॥ प्रणालीद्वारे प्राप्त संदर्भ. का. अ./ | उपसचिव ia aan उपसचिव 
स.क.अ. । (कराधान) (कराधान) 


कार्यालयीन Aa क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.०६/कराधान-३, दिनांक 39/92/2029 सोबतचे विवरणपत्र. 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ९(२) अनुसार कार्यासनाशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय होण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे 
सादर करण्याबाबत अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर निश्चित करणे. 


अ.क्र कराधान-२ सादरीकरणाचे तीन स्तर अंतिम निर्णय । आदेशा निर्गमित 
कार्यासनात हाताळले जाणारे विषय घेण्यास सक्षम । करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी प्राधिकारी 
प्रथम द्वितीय तृतीय 

णि कराधान-१ व कराधान-२ कडे सोपविलेल्या विषयानुसारच्या अधिनियमाखालील का. अ./ | उपसचिव | प्र.स./ मा.मंत्री उप सचिव 

करांच्या दरातील सवलती किंवा माफी मागण्यांबाबतचे सर्व प्रकारचे संदर्भ. स.क.अ. | (कराधानो अ.मु.स. (वित्त) (कराधान) 
(वित्त) 

२. ।कराधान-१, कराधान-२ व कराधान-३ कडे सोपविलेल्या विषयानुसारच्या अधिनियम | का.अ./ | उपसचिव । प्र.स./ मा.मंत्री उप सचिव 
संबंधीत नियमांच्या अनुषंगाने असलेल्या सर्व प्रकारच्या वैधानिक बाबी म्हणजेच विधान । स.क.अ. | (कराधान) | BAN. (वित्त) (कराधान) 
सभा/परिषद, आश्वासने, लक्षवेधी सूचना, अर्धातास चर्चा, संसद सदस्य प्रश्न, विधान (वित्त) 
मंडळाचे ठराव. 

३. ।वरील १) प्रमाणेच अधिनियम व त्याखालील नियम अद्यावत करुन त्यांचे मुद्रण करुन का. अ./ | उपसचिव प्र.स./ मा.मंत्री उप सचिव 
घेणे. स.क.अ. | (कराधान) अ.मु.स. (वित्त) (कराधान) 
कराधान-१ व कराधान-२ कडे सोपविलेल्या सर्व अधिनियमाखालील करासाठी (वित्त) 
काढावयाच्या प्रशासकीय सवलती किंवा प्रशासकीय सहाय्य. 

शि कर चुकवेगिरीबाबतच्या तक्रारी व कर चुकवेगिरी शोधून काढल्याबद्दल बक्षिसे देण्याची | का. अ./ | उपसचिव । प्र.स./ मा.मंत्री उप सचिव 
योजना. स.क.अ. | (Pw) | अ.मु.स. (वित्त) (कराधान) 

(वित्त) 
५. ।करआकारणी किवा कर परतावा मंजूर करण्याबाबतीत झालेल्या विलंबाच्या तक्रारी. का.अ./ | उपसचिव । प्र.स./ अ.मु.स. उप सचिव 
स.क.अ. | (Pw) | AN. (वित्त) (कराधान) 

(वित्त) 
६. ।कर विषयक आकडेवारीचे संकलन करणे. का. अ./ | उपसचिव प्र.स./ अ.मु.स. उप सचिव 
स.क.अ. | (Pw) | AX. (वित्त) (कराधान) 

(वित्त) 
वि विक्रीकर विभागाचे संगणकोकरण. का.अ./ | उपसचिव । प्र.स./ अ.मु.स. उप सचिव 
स.क.अ. | (Pw) | AN. (वित्त) (कराधान) 

(वित्त) 


कार्यालयीन आदेशा क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र. H.E/ कराधान-०३ दिनांक 39/92/2029 सोबतचे विवरणपत्र. 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ९ (२) अनुसार कार्यासनाशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय 
होण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करण्याबाबत अधिका-यांचे तीन स्तर निश्चित करणे. 


अ.क्र कराधान-३ सादरीकरणाचे तीन स्तर अंतिम निर्णय घेण्यास | आदेश निर्गमित 
कार्यासनात हाताळले जाणारे विषय सक्षम प्राधिकारी करण्यास सक्षम 
प्रथम द्वितीय तृतीय प्राधिकारी 
१. | Professional Tax IRA अधिकारी | उपसचिव प्र.स./ मा.मंत्री (वित्त) उपसचिव (कराधान) 
(अ) | व्यवसाय कर कायदा, १९७५ व त्याखालील नियम, यामध्ये सुधारणा, या (कराधान) अ.मु.स 
अधिनियमांन्वये निर्गमित करावयाच्या अधिसूचना, अधिसूचनेमध्ये सुधारणा (वित्त) 
करणे / त्यांना अद्ययावत करणे. 
(ब) व्यवसाय कर माफ करण्याबाबत विविध विभागाकडून प्राप्त होणारे का. अ. / उप सचिव काग 
अनौपचारिक संदर्भ / प्रस्ताव. स.क.अ. (कराधान) अ.मु.स 
(वित्त) 
2. | Sugarcane Purchase Tax का. अ. / उप सचिव प्र.स./ मा.मंत्री (वित्त) उपसचिव (कराधान) 
(अ) ऊस खरेदी कर कायदा, १९६२ व नियम, अधिसूचना यासंबंधित बाबी. स.क.अ. (कराधान) अ.मु.स 
(वित्त) 
(ब) ऊस खरेदी कराच्या अनुषंगाने सहकार विभाग, ऊर्जा विभाग यांचेकडू का. अ./ उप सचिव प्र.स./ शि शिंग 
प्राप्त होणारे अनौपचारिक संदर्भ / प्रस्ताव स.क.अ. (कराधान) अ.मु.स 
(वित्त) 
(क) | HA खरेदी कर रकमेची तसेच रकमेवरील व्याजाची/ शास्तीची परतफेड का. अ. / उप सचिव प्र.स./ मा. मंत्री उपसचिव (कराधान) 
करण्यासाठी समान मासिक हप्ते मंजूर करण्याबाबत राज्यातील विविध स.क.अ. (कराधान) अ.मु.स (वित्त/मा.मुख्यमंत्री 
सहकारी साखर कारखान्यांकडून प्राप्त होणारे प्रस्ताव. (वित्त) 
3. | Chit Fund Act कार्यासन अधिकारी | उप सचिव प्र.स./ मा.मंत्री उपसचिव (कराधान) 
(अ) | चिटफंड कायदा, १९८२ व चिटफंड नियम, २००४ अन्वये निर्गमित (कराधान) अ.मु.स (वित्त) 
करावयाच्या अधिसूचना व अधिसूचनेमधील सुधारणा करणे / त्यांना (वित्त) 
अद्ययावत करणे. 
(ब) |विटफंड कायदा, १९८२ व चिटफंड नियम, २००४ अन्वये सहनिबंधक, का. अ. / कशा मा. राज्यमंत्री (वित्त । मा.राज्यमंत्री (वित्त) 
face यांचे निवाडयाविरुध्द शासनाकडे प्राप्त होणारी अपीले. स.क.अ. (कराधान) 


मोटार स्पिरीट कायदा. का. अ. / उप सचिव प्र.स./ मा.मंत्री (वित्त) उपसचिव (कराधान 

मोटार स्पिरीट कायदा, १९५८ , त्याखालील नियम, अधिसूचना यासंबंधित स.क.अ. (कराधान) अ.मु.स. 

बाबी (वित्त) 

विक्रीकर विभागामार्फत हाताळल्या जाणाऱ्या कर विषयक प्रकरणांतील | का.अ./ उप सचिव पररा: प्रधान सचिव उपसचिव 

न्यायालयीन बाबी अंतर्गत रिट याचिका, विशेष अनुमती याचिका / qa) स.क.अ.. (कराधान) अ.मु.स. (विधी व न्याय विभाग) (कराधान) 

दाखल करणे, वकीलांची नियुक्‍ती करणे तसेच oid, न्यायालयीन (वित्त) 

निर्णयांचे परिक्षण, पुनर्विचार इ. 

राज्याच्या मागासलेल्या क्षेत्रातील उद्योगांना लागू केलेल्या प्रोत्साहन | का.अ./ उप सचिव प्र.स./ मा.मंत्री उपसचिव 

योजनांमधील विक्रीकर/केंद्रीय विक्रीकर व इतर सर्व कायद्याखाली सवलती स.क.अ. (कराधान) अ.मु.स. (वित्तो/मा.मुख्यमंत्री (कराधान) 

संबंधीची प्रकरणे आणि (B.1.F.R.) आजारी कारखाने सहायक योजना. (वित्त) 

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या महसूली-जमा अहवालातील का. अ./ उप सचिव झा 

राज्यकर विभागाशी संबंधित परिच्छेदांची स्पष्टीकरणात्मक-ज्ञापने स.क.अ. (कराधान) अ.मु.स. 

महालेखापाल कार्यालयाकडून vetting करुन घेणे व ती लोकलेखा (वित्त) 

समितीला सादर करणे. 

माहितीचा अधिकार. का. अ./ उप सचिव शि कार्यासन कार्यासन 
स.क.अ. (कराधान) अधिकारी/उपसचिव | अधिकारी/उपसचिव 

(कराधान) (कराधान) 


